“महाराष्ट्र शाहीर पद्मश्री कृष्णराव साबळे” यांच्या 
जन्मडाताब्दी वर्षानिमित्त कार्यक्रम निश्चितीसाठी 
सल्लागार समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२२/प्र.क्र.३१९/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ डिसेंबर, २०२२ 
वाचा :- संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. 
सांकासं/३०२८, दिनांक ३ नोव्हेंबर, २०२२ 

प्रस्तावना :- 

स्वातंत्र्य लढ्यानंतर संयुक्‍त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये “लोकधारा” कार्यक्रमातून 
महाराष्ट्राची वैभवशाली परंपरा देशपरदेशात पोहोचविणारे कृष्णराव गणपतराव साबळे हे 
महाराष्ट्राच्या लोककलेचे “ब्रँड अँम्बेसिडर” होते. “जय जय महाराष्ट्र माझा” हे गीत त्यांच्या 
पहाडी आवाजाने महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले. १९४२ ची स्वातंत्र्य चळवळ, गोवा व 
हेदराबाद मुक्तीसंग्राम, संयुक्‍त महाराष्ट्र चळवळ अशा अनेक आंदोलनांसह दारुबंदीचा प्रचार, 
लोककलाकारांचा सांभाळ, लोकगीतांचे पुनरुज्जीवन san अनेक विधायक कामांतही त्यांनी 
हिरीरीने सहभाग घेतला. Tas मिळविणारे ते पहिले शाहीर होत. अखिल भारतीय मराठी 
शाहिरी परिषदेच्या अध्यक्ष पदाबरोबरच, मराठी नाट्य संमेलनाचे अध्यक्षपद भूषविणारे एकमेव 
शाहीर असे अनेक बहुमान साबळे यांच्या नावावर आहेत. अज्ञा या महान कलाकाराची स्मृती 
जागृत ठेवणे शासन आपले कर्तव्य समजते. शाहीर साबळे यांचे हे स्मृतीशाताब्दी वर्ष आहे. 
त्यांच्या स्मृतीनिमित्ताने वर्षभर करावयाच्या विविध कार्यक्रमांसाठी समिती गठीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

“शाहीर कृष्णराव गणपतराव साबळे” यांच्या ३ सप्टेंबर, २०२२ पासून सुरु झालेल्या 
जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे नियोजनासाठी खाळील समिती गठीत करण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र नांव पद 
Fae . मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य अध्यक्ष 
२. | डा. प्रकाश खांडगे अशासकीय सदस्य 
३. | शाहीर अंबादास तावरे अशासकीय सदस्य 
४. | श्री. केदार शिदे अशासकीय सदस्य 
५. श्री. भरत जाधव अशासकीय सदस्य 
६. | श्री. प्रशांत दामले अशासकीय सदस्य 
७. | श्री. नंदेश उमप अशासकीय सदस्य 
शाहीर देवानंद माळी अशासकीय सदस्य 
. | श्री. अंकुश चौधरी अशासकीय सदस्य 
१०. | ०. | श्री. केलास महापदी अशासकीय सदस्य 
गवे... श्रीमती चारुशीला साबळे-वाच्छानी अशासकीय सदस्य 
१२. | ST. शरद Tet अशासकीय सदस्य 
१३. | सहसंचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय | सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२२/प्र.क्र.३१९/सां.का.४ 

०२. समितीचे कार्य :- माहे सप्टेंबर, २०२३ पर्यंतच्या कार्यक्रमांचे नियोजन करुन सांस्कृतिक 
कार्य संचालनालयामार्फत शासनास सादर करणे. 

०३. समितीची बैठक :- समितीची बैठक तीन महिन्यातून एकदा घेण्यात येईल. 

०४. समितीचा कालावधी :- जन्मशताब्दी वर्ष संपुष्टात आल्यानंतर समितीचा कार्यकाळ 
आपोआप संपुष्टात येईल. यासाठी वेगळयाने आदेश काढण्याची आवश्यकता राहणार नाही. 


०५. प्रवास व बैठक भत्ता :- 
समितीच्या अशासकीय सदस्यांना वित्त विभागाच्या प्रचलित शासन निर्णयानुसार प्रवास 
भत्ता व बैठक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


०६. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी व 
लेखाधिकारी आहरण व संवितरण म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


०७. सदर खर्च लेखाशिर्ष मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, कला व संस्कृती, पंचवार्षिक 
योजनेतर्गत योजना, राज्य योजनातर्गत योजना (०२) (०२) राज्य कला संस्कृती जतन, संवर्धन 
विविध महोत्सव तसेच इतर कार्यक्रम (२२०५ १५०७) - ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली सन 
२०२२-२३ व सन २०२३-२४ या वर्षासाठी मंजूर असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात 
यावा. 

०८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१२०११५०११७४१२३ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VILAS RAMRAO १ 
THORAT टे 
(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. सचिव, सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

५. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

६. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, एम.जी. रोड, 
मुंबई ४०० ०३२ 

७. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२२/प्र.क्र.३१९/सां.का.४ 


१०.महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
११.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१२.महाळेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
१३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१४.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


